स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र 
योजनेंतर्गत विविध विभाग /कार्यालय यांना निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. २६७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण-८२२२/ प्र.क्र. 
४१३/ सां.का. ४, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण-८२२३/ 
प्र.क्र.४१३ (भाग-१)/आ/ सां.का. ४, दिनांक २८ मार्च,२०२३ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र. 
४१३ (भाग-१)/सां.का.४, दिनांक २८ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या 
दिनांक ५ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या बैठकीच्या उपर्निदिष्ट पत्रान्वये प्रसृत इतिवृत्तानुसार विविध विभाग / 
कार्यालय यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपर्निर्दिष्ट पत्रान्वये wad कोअर समितीच्या इतिवृत्तातील ज्या विभाग / कार्यालयाकडून 
त्यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमाच्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत त्या विभाग / कार्यालयांस 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गतच्या तरतूदीतून खालील तपशिलानुसार एकूण 
रुपये ६०,१८,८०,२४४/- (अक्षरी रुपये साठ कोटी अठरा लाख ऐंशी हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) इतका 
निधी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने खालील कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यासाठी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील प्रस्तावांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र सांस्कृतिक कार्य संचानलनालयाच्या प्रस्तावांचा तपशील रक्‍कम 


| . | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवनिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे १००.०० कोटी 
आयोजन 


२. | मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम व 
उपक्रम 

३. । स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने शाहू-फुले-आंबेडकर व स्वा. 
सावरकर यांच्या जीवन कार्यावर आधारीत महानाट्यांचे प्रत्येकी पाच 
प्रयोग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. २६७/सां.का.४ 


४. । स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्ताने सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
वेबसाईट, अमृत महोत्सव कक्ष निर्मिती 


५. | शिवराज्याभिषेक - विविध कार्यक्रम ५०.०० कोटी 


एकूण १५०.०० कोटी 


कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रुपये १५०.०० कोटीच्या मर्यादेत ६०,१८,८०,२४४/- 
वितरीत करावयाची रक्‍कम (एकूण शिल्लक रक्कम) 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, 
(१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत 
कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. सदर तरतूद ही सहायक अनुदान स्वरुपाची असल्याने 
सदर देयक MTR 44 या देयक नमुन्यात सादर करावे. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दिनांक 
४ एप्रिळ, २०२२ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातीळ अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची तसेच सर्व संबंधितांची राहील. सदरचा शासन निर्णय 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११५ (3/9883 दिनांक १०.०३.२०२३ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ १४२/ व्यय १५, दिनांक २३.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९२१५३४९२३ असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे रु Ta राज्यपाल ज्यपा याच्या कडे सार व्‌ नांवाने, Digitally signed by VILAS RAMRAO THORAT 
| LA RA M RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULT FFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4. :4d20348a52de465c7c34a61591 bbe69b747ae114571 
:995849046F8! 


aS7fct -2908C178C06A0! 8९ 1» 
॥ (C8931 0BF1378C184D97A4B7B9B98E926EA8E 
9९8; 
De 2: 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


0330009 
0787325857851 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. २६७/सां.का.४ 


५. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, कौडल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 

दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव , मुंबई 
१९. उप सचिव (सां.का.४ व अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, 

२०. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

२१. आहरण व संवितरण अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२२. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२५. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२७. महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२८.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२९. निवड नस्ती, सां.का.४ 


es 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


